मागणी क्र. के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८१० सन २०१७-१८ 
या आर्थिक वर्षातील बचतीची रक्कम प्रत्यार्पित 
करणेबाबत... 


महाराष्ट शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३१/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -: ३१/०३/२०१८ 


शासन निर्णय 

सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. के-६ मुख्य लेखाशिर्ष २८१० अंतर्गत मंजूर तरतूद 
रु. ८८५.३९ कोटी मधून माहे मार्च, २०१८ अखेर पर्यंत झालेला खर्च रु. ५०८.५० कोटी वजा जाता शिल्लक 
तरतूद रु.३७६.८९ कोटी प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 

मुख्य लेखाशिर्ष निहाय बचतीचा sates खालीलप्रमाणे :- 


(रु. कोटीत) 
योजना / मुख्य लेखाशिर्ष | एकूण मार्च, प्रत्यार्पित । बचतीची कारणे 
तरतूद २०१८ करावयाची 
अखेर । तरतूद 
पर्यंतचा 
खर्च 


मागणी क्र. के-६, मुख्य | ६७.२५९८ | १७.६० ४९.६५९८ | सन २०१७-१८ मध्ये वित विभागाने दि.०६.०२.२०१८ 
लेखाशिर्ष २८१०००३४ च्या परिपत्रकान्वये ८०% निधि वितरीत करण्यास 
(रु. 
( a प्रशासकीय विभागास निधी वितरणाचे अधिकार दिले 
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास | कोटी मूळ अनुषंगाने सुरुवातीस ee 
eee होते.त्या अनुषंगाने सुरुवातीस रु.१५.४० कोटी व 
अभिकरण सहाय्यक | तरतूद : रु. । 
टा नंतर रु.२.२० कोटी असे एकूण रु.१७.६० कोटी 


— para वितरीत करण्यात आले परंतू सदर निधी 
gu दि.३१.०३.२०१८ अखेर खर्च होत नसल्यामुळे 
4 उर्वरीत २०% निधी वितरीत करण्यात आला 
गुर. नाही.तसेच सन २०१७-१८ मध्ये सदर 
२०१७ 


लेखाशिर्षाखाली मूळ तरतुद रु.२२ कोटी इतकी होती 
नंतर जुले २०१७ च्या पावसाळी अधिवेशनात 
रु.४५.२५९८ कोटीची पुरवणी मागणी घेण्यात आली 
सदर निधीपेकी ८०% च्या मर्यादेत रु.३५ कोटी इतका 
निधी वितरीत करण्यात आला होता तथापी 
प्रशासकीय तांत्रिक अडचणीमुळे सदर निधी 
महाउर्जास वितरीत करण्यात आला नाही त्यामुळे 
सदर लेखाशिर्षाखाली रु.४९.६६ कोटी इतका निधी 
प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३१/ऊर्जा-३ 


मागणी क्र. के-६, मुख्य | ७.१० - ७.१० सोर कृषीपंप आस्थापित करणे हि योजना महावितरण 

लेखाशिर्ष २८१००९०२ कंपनी मार्फत राबविण्यात येते.तथापि सदर निधि 
महाउर्जा मार्फत महावितरण कंपनीस वितरीत 
करण्यात येतो.तथापि महाउर्जाकडून सदर निधीची 

सौर वीजेवरील कृषीपंप मागणी उशिराने प्राप्त झाल्यामूळे सदर निधी 

बसविण्यासाठी सहाय्यक प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 

अनुदान 

मागणी क्र. के-६, मुख्य । ६६१.०३ | ४०१.५० | २५९.५३ १३ व्या वित आयोगाकडून अपांरपारिक उर्जकरीता 

लेखाशिर्ष २८१००९११ प्रोत्साहनात्मक म्हणून केन्द्र शासनाकडुन रु.९६१.०३ 
कोटी इतकी रक्कम अनुदान म्हणून प्राप्त झाली होती 
त्यापेकी सन २०१६-१७ मध्ये रु.३०० कोटी इतकी 

१३ वा वित आयोगाच्या तरतुद करण्यात आली होती.सदर तरतुदीपेकी 

शिफारशीनुसार प्रोत्साहन महावितरण कंपनीस वितरीत करण्यात केलेले 

अनुदान रु.२१० कोटी खर्च झाले असल्यामुळे महावितरण 
कंपनीस सन २०१७-१८ मध्ये एउ.४०१.५० कोटी 
वितरीत करण्यात आले आहेत.तथापि महापारेषण 
कंपनिस सन २०१६-१७ मध्ये वितरीत केलेले रु.७५ 
कोटी खर्च न झाल्यामुळे सन २०१७-१८ मध्ये 
महापारेषण व महाउर्जास देय असलेली रु.२५९.५३ 
कोटी इतकी रक्कम वितरीत न केल्यामुळे समर्पित 
करण्यात येत आहे. 

मागणी क्र. के-६, मुख्य | १५०.०० ८९.४० | ६०.६० सदर लेखाशिर्षाखाली यापुर्वी वितरीत करण्यात 

लेखाशिर्ष २८१००१२३ आलेला निधी खर्च न झाल्यामुळे शिल्लक निधी 
प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास 

निधीमधून भागविळेला 

खर्च 

८८५.३८९८ | ५०८.५० | ३७६.८८९८ 
एकूण 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३१/ऊर्जा-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०५१ ३१३१५९०१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


९०1०० Rajurkar 
harashtra, ou=Industry Energy 


Digital 
' DN: 
ilas Mahadeorao 0५५७५५०५०० muerte 
2.5.4.20=8346949: 6099a320f3e1 4bf842 1 ee9d2b48e344470b 

76ea2595df04951 


R 1 | k | serialNumber=02c5c00269dd48836be0d9939bdff848a9ft1f1a9fd 
ठे] 1 a 195baf3a104d09b0817d9, cn=Vilas Mahadeorao Rajurkar 


Date: 2018.06.05 13:13:48 +05'30" 


(वि.म.राजुरकर) 
शासनाचे अवर सचिव 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४००० २०. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

३. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे 

४. मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र विधान परिषद /विधान सभा,विधान मंडळ सचिवालय विधान 
भवन मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/राळेवि-१) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

७. निवासी लेखाअधिकारी, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई yoo ०५१ 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 

९. कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 

१०.क.अ. (प्रशासन-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 

११.वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-१३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्य-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२.निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


